महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास मराठी भाषा फौंन्डेशान 
योजना, स्पर्धा परीक्षा योजना तसेच पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण 
योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ करीताचे मुंबई उपनगर सिंधुदूर्ग, 
नंदूरबार, सातारा व गडचिरोली या जिल्हयासाठी थकीत 
अनुदान वितरीत करणे या बाबींकरिता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०१८/प्र.क्र.९८/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९. 


वाचा:- (१) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
(२) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५.०१.२०१९ 
(३) शासन निर्णय, क्रमांक अविवि-२०१८/प्र.क्र.९८/का-९, दिनांक २७.०८.२०१८ 
(४) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राआआ/अनुदान मागणी/प्र.क्र.८९/२०१९ 
/का.३, दिनांक १८.०१.२०१९ व दिनांक १२.१०.२०१८ चे पत्र व सहपत्रे. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास अल्पसंख्याक समाजातील 
उमेदवारांसाठी (१) मराठी भाषा फाऊंडेडान वर्ग योजना, (2) केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग 
योजना (यशादामार्फत), (3) स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना (राज्य प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण संस्थेमार्फत) व (४) 
पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजना या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मधील प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 
मुंबई उपनगर, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार, सातारा व गडचिरोली या जिल्हयासाठी थकीत अनुदान या बाबींकरीता 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७ राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग (योजनांतर्गत) (२२३५ ए २५८) (कार्यक्रमावरील खर्च, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या 
SIRNA सन २०१८-१९ करिता रु.७ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर 
मंजूर निधीच्या ८० % निधी मर्यादेपर्यंत वितरीत करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने योजनांतर्गत बाबीसाठी निधी वितरणाची मागणी केलेली आहे. सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. सन २०१८-१९ या आर्थिक 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९८/का-९, 


वर्षात योजनांतर्गत महत्त्वाच्या बाबींकरीता खालीलप्रमाणे कार्यक्रमावरील खर्च अनुदान मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम 
(०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१ सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तर)* 


अ. तपशीलवार सन २०१८-१९ साठी वितरीत केलेले अनुदान मंजूर अनुदान 
क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय अंदाज | (शा.नि. दि.२७.०८.२०१८ अन्वये) । (८०% च्या प्रमाणात) 
पुस्तिकेत दर्शविण्यात 
आलेले अनुदान 
es र 2 & 1 
pa २२३५ ए २५८ ७,००,००,०००/- २,३३,२३३,३३२/- ३,२६,६६,६६८/- 
एकूण -रु.३,२६,६६,६६८/-(अक्षरी रुपये तीन कोटी 
सव्वीस लक्ष सहासष्ट हजार UST अडूसष्ट फक्त) 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग,मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्यांक आयोगाने उपरोक्‍त विवरण पत्रात दर्शविलेल्या निधीचा विनियोग विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. 
या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(Utilization Certificate) विहित नमून्यात सादर करणे आवश्‍यक राहील. संदर्भ क्र.१ शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतुदींचे पालन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने करावे. तसेच सदर 
वितरीत निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत केले जाणार नाही. 
वितरीत केलेला रुरु.३,२६,६६,६६८/-(अक्षरी रुपये तीन कोटी सव्वीस लक्ष सहासष्ट हजार AER] अडूसष्ट 
फक्‍त) एवढा निधी मार्च अखेर खर्च करणे व उर्वरित अखर्चित निधी दिनांक ०५.०४.२०१९ पर्यंत शासन खाती 
जमा करणे या अटीस अधीन राहून वितरीत करण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णयान्वये, पोलीस भरती प्रशिक्षण योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये प्रशिक्षण पूर्ण 
केलेल्या मात्र, दिनांक ३१.०३.२०१८ पूर्वी अनुदान अदा न करण्यात आलेल्या मुंबई उपनगर, सिंधुदूर्ग, 
नंदूरबार, सातारा व गडचिरोली या जिल्हयातील प्रशिक्षण संस्थांचे थकीत अनुदान रु.६,३३,८७५/- व 
मराठी भाषा फौंडेशन योजनेंतर्गत रु.२७,०००/- व जाहिरातीकरीता रु.७,०६९/- असे एकूण रु.६,६७,९४४/- 
एवढे अनुदान सन २०१८-१९ मधील उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण 
२०० इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग (योजनांतर्गत) (२२३५ 
ए २५८) (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.९८/का-९, 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभागक्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद ६ ते ८ येथील अटींची व त्यासोबतच्या 
परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता होत असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१५५५४८९४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
h M vernment Of Maharashti ‘Minoriti 

| Nn es 7) e Development Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133. 
0927ff26c0f01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419 

O Nn a Va Nn e D0A13504B49333B23F92B58199, Di ॥ M. Sonavane 
Date: 2019.03.29 17:20:50 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु. सचिव, 

3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
) 
) 
) 
) 


५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७ संचालक, लेखा व कोषागारे 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


